ग्रंथालय संचालनालय व त्यांच्या 
अधिनस्त कार्यालयातील गट-ड 
संवर्गातील पदे निरसीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.:- मराग्रं २०१९/प्र.क्र.६४/२०१९/साशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- १७ जून, २०१९ 


वाचा :- 


१.शासन निर्णय, वित्त विभाग,संकीर्ण २०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/वि.सु.-१, 
दि. १४.०१.२०१६ 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.-पदनि ०६१७/प्र. क्र.२०/आपुक, 
दि. २९ जून, २०१७ 

३.ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. १४ / 
2098-20 / ९१४, दि. ०४.०५.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भांकीत दि. १४.०१.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार गट-ड संवर्गात 
मंजूर पदांपैकी २५ टक्के पदे निरसीत करणे आवश्‍यक ठरविले आहे. त्यानुसार ग्रंथालय 
संचालक,ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दि. ०४.०५.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये ग्रंथालय 
संचालनालय व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील रिक्‍त असलेळी ३३ 
पदे निरसीत करण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे. यानुषंगाने गट-ड संवर्गातील ३३ पदे निरसीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

ग्रंथालय संचालनालय व त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील सोबत जोडण्यात आलेल्या 
विवरण पत्रात नमूद गट-ड संवर्गातील रिक्‍त असलेली ३३ पदे निरसीत करण्यात येत आहेत. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =9www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६१७१६३४४०३६०८ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Anil Vithalrao कणा 


2.5.4.20=073348b7a8767f0f7865422df1 e65ce2f3bcdf6786e4 


Sawa re 712e2c088a9ac4ffee3f, cn=Anil 


Date: 2019.06.17 16:41:12 +05'30 


(अनिल वि. सावरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २०१९/प्र.क्र.६४/२०१९/साशि-५ 


२. ग्रंथालय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिनस्त सर्व कार्यालये 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. सर्व जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी 

६. निवासी ळेखा अधिकारी, मुंबई 

७. अवर सचिव, वित्त विभाग (अर्थसंकल्प १९),(व्यय-५), (आपुक )मंत्राळय, मुंबई 
८ 

र 


. कक्ष अधिकारी, (आस्था-२) (साशि-१), उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. निवडनस्ती (साशि-५.) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २०१९/प्र.क्र.६४/२०१९/साशि-५ 


झासन निर्णय क्र.:- मराग्रं २०१९/प्र.क्र.६४/२०१९/साशि-५, दि. १७/०६/२०१९ चे सहपत्र 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव qq गट-ड 
संवर्गातील निरसीत 
पदांची संख्या 
१) । शासकीय विभागीय ग्रंथालय, नागपूर 
बांधणीकार 1 १ | 
rots a वी. | 
२) | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, नागपूर शिपाई | 849 | 
३) | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, भंडारा rots i. eG 
x) | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, वर्धा rots a: ae 
५ | शासकीय विभागीय ग्रंथालय, अमरावती rots a ee 
६) | सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कार्यालय, अमरावती | शिपाई 1 १ | 
७ | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, अकोला rats a आणा 
८) | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी wate, बुलढाणा | चौकीदार | 7१ 
९) | शासकीय विभागीय ग्रंथालय, औरंगाबाद बांधणीकार "काका 
rots a ee 
१०) । सहाय्यक ग्रंथालय संचालक कार्यालय, | शिपाई i 
औरंगाबाद 

११) | ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई शिपाई 
१२) | राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, मुंबई बांधणीकार २ 
rots शिकळ ae q 
हमाल ३ 
१३) | शासकीय विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी rats a. Ser 
१४ | जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, धुळे चौकीदार शिक का 
१५) | शासकीय विभागीय ग्रंथालय, पुणे शिपाई | 8949 
हमाल |. cer 
एकूण निरसीत पदे ३३ 


KKKKKKKKKKKEKKEKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


